पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील १,३३० अस्थायी 
पदांनामुदतवाढदेण्याबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-०९१८/प्र.क्र.१२०/पोल-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ४ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ : १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०३१८/प्र.क्र.२१/पोळल-८, दि. २१.०३.२०१८ 
२) पोलीस महासंचालक कार्यालय, म.रा. यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६-ब/६१४३/१३३१ पदे 
मुदतवाढ/५९/२०१६, दिनांक २९.०८.२०१८ 


शासन निर्णय 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील पुढील 


१,३३० अस्थायी पदांना, गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
अ. । घटककार्यालयाचे नाव व पदे | पदनाम =| पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र 
| पोलीस आयुक्‍त, अमरावती पो.ह. ०५ ।|१ टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
एकूण पदे ९५ पो.शि. २७ दि. १४.०८.१९९६ 
२) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
दि.१४.०८.१९९६ 


अन्वये २८ पदे मंजूर करण्यात आली होती. 
तथापि, शा.नि.क्र. रापोसे/ ०५/ २००१/ 
प्र.क्र.१६२/पोल-१-अ, दिनांक ६.०१.२००६ 
अन्वये सहायक पोलीस आयुक्‍त पदात श्रेणी 
चा.पो.शि. | ०१ । वाढ झाल्याने पो.शि. चे एक पद कमी करण्यात 
पो.उ.नि. ०१ ।आले. त्यानुसार पो.शि. ची २७ पदे शिल्लक 


पो.ह. १९ ।राहिली. 
पो.शि. ४२ ।३) टिआरए-०२९६/१६/पोल-८, 
दि. १४.०८.१९९६ 


४8) एमआयएस-०१० ४/प्र.क्र.७७/ २/पोल- &. 
दि. १२.०७.२००४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०९१८/प्र.क्र.१२०/पोल-८ 


अ. । घटक कार्यालयाचे नाव व पदे | पदनाम । पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र. 
२ | पोलीस आयुक्त, नागपूर पो.उ.नि. q | एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.७७/ १/पोल-८, 
एकूण पदे ४४३ पो.ह. १४४ । दि. १२.०७.२००४ 
पो.शि. २९८ 
३ | पोलीस आयुक्‍त, औरंगाबाद | पो.ह. १० | एमआयएस-०१०४/७७/१/पोल-८, 
एकूण पदे ३० पो.शि. 20  । दि. १२.०७.२००४ 
४ | पोलीस आयुक्त, ठाणे पो.उ.नि. ०५ | एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.9७/१/ पोल-८, 
एकूण पदे १९४ स.पो.उ.नि. | १२ | दि. १२.०७.२००४ 
पो.ह. ३८ 
पो.शि. १३९ 
५ | पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई  ।पो.उ.नि. ०३ | एमआयएस-०१०४/ प्र.क्र.9७/ १/पोल-८, 
एकूण पदे १३९ स.पो.उ.नि. | ०२ । दि. १२.०७.२००४ 
पो.ह. ४० 
पो.शि. ९४ 
६ | पोलीस आयुक्त, नाशिक पो.उ.नि. ०२ | एमआयएस ०१०४/प्र.क्र.9७/१/ पोल-८, 
एकूण पदे ७० पो.ह. २० | दि. २८.०७.२००४ 
पो.शि. ४८ 
७ | पोलीस आयुक्त, सोलापूर पो.उ.नि. ०७ | टिआरए-१००५/प्र.क्र.९/१/पोल-८, 
एकूण पदे ५७ पो.ह. १२ | दि. १२.०७.२००४ 
पो.शि. ३८ 
८ | पोलीस आयुक्त, पुणे पो.उपायुक्त | १ । एपीओ-०९९३/प्र.क्र.२४५/पोल-३, 
एकूण पदे १०८ पो.शि.चा १ | दि. ३.०१.१९९४ अन्वये एक पद झासनास 
पो.शि.सु. १  । प्रत्यर्पित केले. 
उ.श्रे.ल.ले १ | टिआरए-०१८६/२७५३/२/पोल-८, 
क.श्रे.लि. q | f&. 23.08.9822 
चपराशी १ | एमआयएस-०१०४/प्र.क्र.७७/१/पोल-८, 
पो.उ.नि. २ | दि. १२.०७.२००४ 
पो.ह. ३० 
पो.शि. ७० 
९ | पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर पो.उ.नि. ०१ | टिआरए-१२९१/३०९१/४/पोल-८, 
एकूण पदे ४४ पो.ह. १० | दि. २६.०६.१९९२ 
पो.शि. ३१ 
चा.पो.शि. ०२ 
र्‌ ० | पोलीस अधीक्षक, लातूर पो.उ.नि. ०१ | टिआरए-०४९९/सीआर-१२३/ पोल-८, 
एकूण पदे १८ पो.ह. 03 | दि. २०.०९.२००० 
पो.शि. १४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०९१८/प्र.क्र.१२०/पोल-८ 


अ. । घटक कार्यालयाचे नाव व पदे | पदनाम । पदसंख्या पदनिर्मिती केलेला शासन निर्णय 
क्र 
: १ | पोलीस अधीक्षक, जळगांव पो.उ.नि. ०१ | टिआरए-०२९६/१५/ पोल-८, 
एकूण पदे ७२ पो.ह. १६ | दि. ९.०८.१९९६ 
पो.शि. ष्र 
चा.पो.शि. 03 
१२ | पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर | पो.नि. ०१ | टिआरए १४९१/१३/ पोल-८, 
एकूण पदे ६० SBA. | ०२ | दि.२४.०६.१९९२ 
पो.उ.नि. ०४ 
पो.ह. १० 
पो.शि. ४४ 


२. आता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील उपरोक्त 


तक्त्यात नमूद एकूण १,३३० अस्थायी पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ पासुन दिनांक २८ फेब्रुवारी, 


२०१९ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास या निर्णयाद्वारे शासन मंजुरी देत आहे. 


१) सहा महिन्यांपेक्षा धिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना (कार्यकारी पदे वगळून) ही मुदतवाढ 
लागू असणार नाही. 
२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 


करण्यांत यावे. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा-, दिनांक 

१०.०९.२००१, क्रमांक असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक १९.०८.२००४, क्रमांक 

पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक २१.०९.२०१६ व क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 

आ.पु.क., दिनांक १०.०२.२०१७ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन कार्यालयाअंतर्गत 

पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उच्चस्तरीय समितीची 

अंतिमत: मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत विहित मुदतीत पुर्ण करावी. 

याबाबत, यापुर्वी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना विचारात घेण्यांत याव्यात. 

४) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, वरील अस्थायी पदांना त्यापुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास अथवा त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्याचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबंधीत कार्यालयाची जबाबदारी राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-०९१८/प्र.क्र.१२०/पोल-८ 


३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक : बी-१, २०५५ पोलीस-१०९ जिल्हा पोलीस-१०९ 
(00) (०१) जिल्हा पोलीस दल या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व हा खर्च त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. प्रस्तुतचे आदेश, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१५३४३०४६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhakar D. Pawar 
S U d h a kar D वी DN: CN = Sudhakar D. Pawar, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home Department 
P awar Date: 2018.10.04 15:42:46 +05'30' 


(सु. धों. पवार ) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

४. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

६. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / चंद्रपूर / अमरावती / औरंगाबाद / लातूर / नाशिक / 
अहमदनगर /जळगांव/ठाणे / रायगड / पुणे / सोलापूर 

८. पोलीस आयुक्त, नागपूर / अमरावती / ठाणे / नवी मुंबई / नाशिक / औरंगाबाद / पुणे / सोलापूर 

९. पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर / लातूर / अहमदनगर / जळगांव 

१०.कार्यासन (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

११.कार्यासन (आ.पु.क, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१२.कार्यासन (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवडनस्ती (पोळ-८) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


